मुख्याधिकारी गट-अ/ सहायक आयुक्‍त, गट-अ 
संवर्गातून मुख्याधिकारी, गट-अ (निवडश्रेणी)/ 
उपायुक्त, गट-अ संवर्गात तात्पुरती पदोन्नती व 


पदस्थापनेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
नगर विकास विभाग 
शासन आदेशा क्रमांक : एमसीओ-२०२२/प्र.क्र.१४०/नवि-१४ 
मंत्रालय (मुख्य इमारत), चौथा मजला, 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मुंबई - YOO 032 
दिनांक: १२ जुले, 2023. 


संदर्भ:- महाराष्ट्र शासकीय गट-अ व गट-ब (राजपत्रित व अराजपत्रित) पदांवर सरळसेवेने व पदोन्नतीने नियुक्तीसाठी 
महसुली विभाग वाटप नियम, २०२१ दि.१४.०७.२०२१. 


शासन आदेशा:- 

खालील नमुद अधिकाऱ्यांना मुख्याधिकारी गट-अ/ सहायक आयुक्‍त, गट-अ (एस-२० रु.५६१००-१७७५००) 
संवर्गातून मुख्याधिकारी, गट-अ (निवडश्रेणी)//उपायुक्‍त, गट-अ (एस-२३ रु.६७७००-२०८७००) संवर्गात निव्वळ तात्पुरत्या 
स्वरुपात पदोन्नती देऊन त्यांना संदर्भाधिन अधिसूचनेच्या अनुषंगाने वाटप झालेल्या महसूली विभागांतर्गत त्यांच्या 
नावासमोर दर्शविलेल्या पदावर सक्षम प्राधिकरणाच्या मान्यतेने पदोन्नतीने पदस्थापना देण्यात येत आहे: - 


अ.क्र. अधिकाऱ्याचे नाव व पदनाम वाटप महसूली पदोन्नतीनंतरची पदस्थापना 
विभाग 

(ae श्री.ओमप्रकाहा& राजारामजी दिवटे, कोत आयुक्‍त, इचलकरंजी महानगरपालिका या 
आयुक्त, इचलकरंजी महानगरपालिका. कार्यरत पदावर प्रपत्र बढती. 

२. | श्री.मिनिनाथ विलास दंडवते, उपायुक्त, पिंपरी-चिंचवड 
मुख्याधिकारी, जामखेड नगरपरिषद, पुणे महानगरपालिका. 
जि.अहमदनगर. 

३. | श्री.भारत प्रभाकर राठोड, उपायुक्त, ता अतिरिक्त आयुक्त, पनवेल 
आ स टा -२ पत पण कां 
नांदेड-वाघाळा उ 

४. । श्री.मनोजकुमार महावीर TT, उपायुक्‍त, विभागीय आयुक्‍त कार्यालय, 
मुख्याधिकारी, आर्वी नगरपरिषद, नागपूर नागपूर विभाग, नागपूर. 
जि.वर्धा. 

५. | श्री.विठ्ठल दिगंबर डाके, उपायुक्त, ren अतिरिक्त आयुक्‍त, भिवंडी-निजामपूर 

हत का -२ तरर त 

पनवेल . . 

६. | श्रीमती करुणा वसंतराव डहाळे, ग का अतिरिक्‍त आयुक्त, धुळे महानगरपालिका. 
उपायुक्‍त, नाशिक महानगरपालिका. alate 

७. श्री.नितीन जनार्दन नार्वेकर, उपायुक्त, ah सह व्यवस्थापकोय संचालक, पुणे महानगर 
नवी मुंबई महानगरपालिका. 3 परिवहन महामंडळ लि. 

८. | att अलिस सुफी पोरे ifort उपायुक्‍त, विभागीय आयुक्‍त कार्यालय, 
पस्ताकिया), उपायुक्‍त, विभागीय आयुक्‍त | औरंगाबाद औरंगाबाद विभाग, औरंगाबाद. 
कार्यालय, औरंगाबाद विभाग. 

९.  श्री.प्रशांत मनोहर रोडे, अतिरिक्‍त sarge अतिरिक्त आयुक्‍त, ठाणे महानगरपालिका 
आयुक्त, ठाणे महानगरपालिका. way या कार्यरत पदावर प्रपत्र बढती. 


शासन SST क्रमांकः एमसीओ-२०२२/प्र.क्र.१४०/नवि-१४ 


अ.क्र अधिकाऱ्याचे नाव व पदनाम वाटप महसूली पदोन्नतीनंतरची पदस्थापना 
विभाग 
ia श्री.नेखिल बाजीराव मोरे, मुख्याधिकारी, पुणे अतिरिक्त आयुक्त, सोलापूर 
सासवड नगरपरिषद, जि.पुणे. 3 महानगपालिका. 
षि श्री.विशाल विठ्ठलराव वाघ, उपायुक्‍त, नागपूर महानगरपालिका. 
मुख्याधिकारी, बल्लारपूर नगरपरिषद, नागपूर 
जि.चंद्रपूर . 
१२. | श्रीमती नुतन बाळासो खाडे, उपायुक्त, डत सा अतिरिक्त आयुक्त, मालेगांव 
भिवंडी-निजामपूर महानगरपालिका नाशिक ae 
-निजामपूर । 
१३. | श्रीमती पल्लवी अंकुडा भागवत, उपायुक्त, गा जहा अतिरिक्त आयुक्त, जळगांव 
त्यात eI नाशिक काडला वत. आर 
ल्याण-डोंबिवली ी ; 
१४. | श्री.शंकर देविदास खंदारे, मुख्याधिकारी, का अतिरिक्‍त आयुक्त, अकोला 
ग सातारा अमरावती on 
कराड नगरपरिषद, जि.सातारा. भी 
१५. [SF संतोष  क्यातमवार, अतिरिक्‍त आयुक्त, परभणी 
मुख्याधिकारी, उदगीर नगरपिरषद, || औरंगाबाद । महानगरपालिका. 
जि.लातूर. 


२. उपरोक्त पदोन्नती ही खालील अटींच्या अधिन राहून देण्यात येत आहे: - 

(१ मा.सर्वोच्च न्यायालयात दाखल केलेल्या विशेष अनुज्ञा याचिका क्र.२८३०६/२०१७ च्या अधिन राहून सामान्य 
प्रशासन विभाग(का.१६-ब), शासन निर्णय दि.०७.०५.२०२१ मधील तरतूदीनुसार पदोन्नतीच्या कोट्यातील रिक्‍त 
पदावर निव्वळ तात्पुरत्या स्वरुपात सेवाज्येष्ठतेनुसार मा.सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयाच्या तसेच सामान्य 
प्रशासन विभाग, शासन निर्णय दि.०७.०५.२०२१ संदर्भात मा.उच्च न्यायालय, मुंबई येथे दाखळ असलेल्या 
न्यायालयीन निर्णयाच्या अधिन राहुन सदर तात्पुरती पदोन्नती देण्यात येत आहे. 

(२) सदर पदोन्नती निव्वळ तात्पुरत्या स्वरुपाची असल्याने, या तात्पुरत्या पदोन्नतीच्या परिणामी निवडसूचीतील 
अधिकाऱ्यांना नियमितपणाचा व सेवाज्येष्ठतेचा कोणताही हक्क मिळणार नाही. 

(३) पदोन्नत अधिकाऱ्यांनी पदोन्नती नाकारल्यास सामान्य प्रशासन विभाग, शासन निर्णय क्र.एसआरव्ही-२०१५/ 
प्र.क्र.३०३/कार्या-१२, दि.१२.०९.२०१६ व अनुषंगिक शासन निर्णयामधील तरतूदीनुसार कार्यवाही करण्यात येईल. 

(४) संबंधित नियंत्रक अधिकाऱ्यांनी पदोन्नत अधिकाऱ्यांस तात्काळ कार्यमुक्त करावे. पदोन्नत अधिकाऱ्यांनी 
पदोन्नतीच्या पदावर रुजू होऊन, तसा अनुपालन अहवाल शासनास सादर करावा. 

३. सदर शासन आदेश महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात आला 
असून त्याचा संकेताक २०२३०७१२१८२७४१८५२५ असा आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात 
येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाळ यांच्या आदेशानुसार व नावाने. bey Shick 


C PRIYANKA. 


र) 
eI 
D: 


DEPAI 
‘5¢50b6a2aa03b26: 
jarashtra, 

82206F763C590C30CE698809F7 
=C PRIYANKA 


(प्रियांका कुलकर्णी-छापवाले ) 
शासनाच्या उप सचिव 
प्रति, 
१. आयुक्‍त तथा संचालक, नगरपरिषद प्रशासन संचालनालय, वरळी, मुंबई. 
पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन SST क्रमांकः एमसीओ-२०२२/प्र.क्र.१४०/नवि-१४ 


२. सर्व संबंधित विभागीय आयुक्‍त तथा प्रादेशिक संचालक. 
३. सर्व संबंधित जिल्हाधिकारी. 
४. सर्व संबंधित महानगरपालिका महापौर. 


. सर्व संबंधित महानगरपालिका आयुक्त तथा प्रशासक. 
. अध्यक्ष व व्यवस्थापकीय संचालक.पुणे महानगर परिवहन महामंडळ लि , 
. सर्व संबंधित नगरपरिषदांचे नगराध्यक्ष. 

. सर्व संबंधित नगरपरिषदांचे मुख्याधिकारी. 
रि; 


सर्व संबंधित मुख्याधिकारी गट-अ (निवडश्रेणी) 


प्रतिलिपी, 


१. 
२. 
३. 
४. 
षु. 
., निवडनस्ती (नवि-१४). 


मा.मुख्यमंत्री महोदयांचे अपर मुख्य सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 

मा.उप मुख्यमंत्री महोदयांचे सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 

प्रधान सचिव (नवि-१)/(नवि-२), नगर विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
सर्व सह / उप सचिव, नगर विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

राज्य अभियान संचालक, स्वच्छ महाराष्ट्र अभियान (नागरी), मुंबई. 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


